पोषण अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात 
येणा-या उपक्रमासाठी मंजूरी दिल्याप्रमाणे 
देयके पारीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०१९ 


वाचा : - 9) महिला व बाल विकास विभाग,श्ा.नि.क्र.२०१८/प्र.क्र.२७/का.६,दिनांक ११ जुले २०१८ 
2) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.२०१८/प्र.क्र.३५३ /का.६,दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ 


शासन निर्णय :- 

पोषण अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार फेज १ व फेज २ अंतर्गत राज्यातील 
३० जिल्हयांमधील ८५४५२ अंगणवाडी केंद्रामध्ये विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यास दिनांक ११ जुलै २०१८ 
च्या शासन निर्णयाअन्वये मान्यता दिलेळी आहे. पोषण अभियानाअंतर्गत Information Computers 
Technology Enabled Real Time Monitoring (ICT-RTM) या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून 
सदर उपक्रमाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत सर्व अंगणवाडी केंद्रातील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी 
सेविका ,मुख्यसेविका, पर्यवेक्षिका आणि जिल्हास्तर व प्रकल्प कार्यालयातील तांत्रिक मनुष्यबळासाठी Sages 
बेस्ड मोबाईल फोन व सिमकार्ड डाटा प्लॅन सह उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
2. ICT-RTM ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व मुख्यसेविका/पर्यवेक्षिका/अंगणवाडी सेविका 
तसेच तांत्रिक मनुष्यबळ यांना मोबाईल उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. सिमकार्ड व इंटरनेट सेवेसाठी 
(४७ नेटवर्क ) पोषण अभियानातंर्गत डाटा प्लॅनसह सिमकार्ड घेण्याकरिता तिमाही ४००/- प्रमाणे ६ महिन्यासाठी 
८००/- इतकी आगाऊ रक्कम वितरीत करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 
३. या प्रयोजनासाठी होणारा केंद्र हिऱ्याचा खर्च मागणी क्र.एक्स-१, २२३६- पोषण आहार, (02) -पोषक 
अन्न व पेये वितरण,१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम (११) पोषण अभियान (११) (०१) पोषण अभियान केंद्र 
हिस्सा (८०%) (२२३६ २०८४)- Yo इतर खर्च व मागणी क्र.एक्स-१, २२३६- पोषण आहार, (०२) -पोषक अन्न व 
पेये वितरण,१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम (११) पोषण अभियान (११) (०२) पोषण अभियान राज्य हिस्सा 
(२०%) (२२३६ २०९३) - ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षी मंजूर व 
उपलब्ध असलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 
४. केंद्र शासनाकडून केंद्र हिस्सा ८०% प्रमाणे निधी प्राप्त झाल्याचे वित्त विभाग (अर्थोपाय) कार्यासनाकडून 
प्रमाणित करुन घेऊन केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या प्रमाणात वित्त विभागाच्या मान्यतेने पुरवणी मागणीव्दारे 
अर्थसंकल्पित केलेला निधी दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे पोषण अभियानातंर्गत राबविण्यात येणा-या विविध उपक्रमाची सादर करण्यात येणारी देयके 
कोषागारातून पारीत करण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२७/का.६ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१२३४५४३२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Cc 40 A WO 


Digitally signed by VINITA VED SINGAL 
VINITA VED oe 
2.5.4.20=df64f63ee5 2f 1 faf8b406f825c358391702d61c47fee432e9 106486 
b53c4867, stalCod 10032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
IN ibe 1d52427a2acd827d0c5733431 15 8020573002 
60883661c3be91486, १, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
-VINITA VED SINGAL 
Date: 2019.03.30 12:57:09 +05'30' 
(विनिता वेद सिंगल) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता/विधानपरिषद/विधानसभा,महाराष्ट्र विधान भवन,मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 


७. अपर मुख्य सचिव ,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
.महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -, मुंबई /नागपूर 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 


१८ 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्‍त तथा राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त ( महसूल विभाग) 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हापरिषद) 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग. 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी ( जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण 


महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

कक्ष अधिकारी (का.४) महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
वित्त विभाग,(व्यय-६/अर्थ-७) मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (का.६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


